आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या पदाच्या अतिरिक्त 
कार्यभाराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन आदेश क्र. अतिका-२०२३/प्र.क्र.५३/दि.क.१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०१ ऑगस्ट, २०२३. 


शासन आदेठा:- 


श्री.ओमप्रकाश देशमुख, भाप्रसे हे दि.३१.०७.२०२३ (4.4) सेवेतून नियत वयोमानानुसार 
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य या पदावरुन सेवानिवृत्त झाल्याने आयुक्‍त, दिव्यांग 
कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या रिक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार या आदेझान्वये श्री.विष्णुदास 
पुंडलिकराव घोडके, उप सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय यांच्याकडे पुढील आदेशापर्यंत 
सोपविण्यात येत आहे. 


२.  श्री.घोडके यांनी त्यांच्या मूळ पदाचे कामकाज सांभाळून अतिरिक्त कार्यभाराच्या पदाचे 
कामकाज पहावे. 


३. सदर aT तात्काळ अंमलात येतील. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०८०२१३४२४२०९३५ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUNANDA beet rainy HMPA पी 


WITH DISABILITIES WELFARE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=fd89208cbc27b202c96467 165ac5bc96435 15d80ba9ed: 
M O H A N RAO 1f650dad6e8311b45, postalCode=400032, st=Maharashtr. 
sel 


INumber=CSADFF25 1 3F33AFA9ED70C79C5A4636204D8BB4 


040BF2C6C2470D0F20D8DC79D, SSUNANDA MOHANRAO 


GHADYALE oe 
Date: 2023.08.02 15:09:34 +05'30' 


(सुनंदा मो. घड्याळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


मा.मुख्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स. सामान्य प्रशासन विभाग यांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (दिव्यांग कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई 
व्यवस्थापकीय महासंचालक, दिव्यांग कल्याण वित्त व विकास महामंडळ, बांद्रा. 


AD 


AN 


mo SCS 


S ०८ 
as Ss YT <->- Th > <->  *-* *६-< 


(९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अतिका-२०२३/प्र.क्र.५३/दि.क.१ 


९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


qo) ud जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
११) मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख. 
१२) निवडनस्ती (दिव्यांग कल्याण -१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


